RNI No.MAHBIL / 2009 / 29236 
Reg . No.MCS /167/2016 - 18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - मध्य उप -विभाग 


वर्ष ३, अंक ४१ ] 


गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १२- १८ , २०१७/ आश्विन २० - २६, शके १९३९ 


[ पृष्ठे १६, किंमत : रुपये १६ . ०० 


प्राधिकृत प्रकाशन । 
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी 
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 21st August 2017 

NOTIFICATION 
No. AIS - 1317 /C . R .45 /2017 (Part - II )/X . — Government of India , Ministry of Personnel , Public 
Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training), Notification No. 14015 / 14 / 
2017 -AIS ( I)- B , dated 16th August 2017 is reproduced below : 

In exercise of the powers conferred by Rule 8 ( 2 ) of the Indian Administrative Service 
(Recruitment ) Rules , 1954 read with Regulation 8 of the Indian Administrative Service 
(Appointment by Selection ) Regulations, 1997 and Rule 3 of the Indian Administrative Service 
( Probation ) Rules , 1954 the President is pleased to appoint the following members of the Non 
State Civil Service of Maharashtra to the Indian Administrative Service against the vacancies 
datermined by Government of India under Regulation 3 of the said Regulations in consultation 
with the State Government for the Select list of 2016 , on probation until further orders and to 
allocate them to the Maharashtra cadre , under Rule 5 ( 1) of the Indian Administrative Service 
(Cadre ) Rules , 1954 : 

Select list 2016 (Against vacancies arisen between 1st January 2016 to 31st December 2016 ) 


Date of Birth 


S .No. 

1 
2 


Name of the Officer (S /Shri) 
M . N . Borikar 
K . B . Shinde 


17th September 1967 

1st June 1969 


PANKAJ GANGWAR , 
Under Secretary to the Government of India . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S . R . BANDEKAR -DESHMUKH , 
Deputy Secretary to the Government . 


ATT 


Joh 


( .3 . fal.) - 8 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १२ - १८ , २०१७ / आश्विन २० -२६, शके १९३९ 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय 

आदेश 
क्रमांक ना . बँका/ सआ -१/ दि वीरशैव को - ऑप.बँक / क. १५६ / अधि ./ १७/ १३८१. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे 
कलम १५६ ( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा करून मी , डॉ . आनंद जोगदंड , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशान्वये दि वीरशैव को - ऑप. बँक लि . ( अवसायनात ), मुंबई या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची 
अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ (१ ) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त 
करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचेनिबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ 
मार्च २०१८ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 
अनुक्रमांक अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( १ ) 

( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
१ श्री . व्ही . एस. स्वामी 

अधिकारी वसुली अधिकारी 

मुंबई जिल्हा 
२ श्री . मल्लिनाथ के चौधरी 

अधिकारी वसली अधिकारी 

ठाणे जिल्हा 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम , १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचेपालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . 

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात अ- ३ , अ- ४ व ब कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा 
उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या 
संस्थांनी देखील त्यांचेमुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 

४ . अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

५ . वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात 
करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्यांचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही 
ठेवण्यात यावी . त्याबाबतचा नमुना ‘ अ-१ , अ-२ अ-३ व अ- ४ सोबत जोडलेला आहे . 

६ . मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९४२/ २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० व नियम , १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 

७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यासकिंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही. 

८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ / प्र. क्र . २३१/ १५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

९. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या 
शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ दि वीरशैव को - ऑप . बँक लि . , 
( अवसायनात ), मुंबई ( महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम , १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे . 

१०. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनांवर “ वसुली अधिकारी दि वीरशैव को - ऑप. बँक लि . ( अवसायनात ) , 
मुंबई ” असा फलक लावता येऊ शकेल. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -मध्य उप- विभाग, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १२ -१८, २०१७/ आश्विन २० - २६ , शके १९३९ ३ 

११ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 

१२. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही. 


पुणे , 
दिनांक २० जून २०१७. 


डॉ . आनंद जोगदंड , 
अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 


LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 

Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk, 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 6th September 2017 . 

NOTIFICATION 
No. SPP . 2017 /U . O . R . 38 / D -XIV . — In exercise of the powers conferred by sub -section (8 ) of 
section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 ( Act No. II of 1974), the Government of 
Maharashtra hereby appoints Adv. Prakash J . Salsingikar , as “ Special Public Prosecutor” for 
conducting the Criminal Case No.568 /PW /2015 pending before Learned Metropolitan Magistrate , 
47th Court, Esplande , Mumbai Arising out of E . O . W . C . R .No. 97 / 14 registered at Economic 
Offences Wing , Mumbai. 


2 . His appointment is strictly subject to the conditions of service laid down in the 
Maharashtra Law Officers (Appointment , Conditions of Service and Remuneration ), Rules 1984 . 


3. Lumpsum fees of Rs. 50 ,000 (Rupees Fifty Thousand only ) as quoated by Adv. Prakash 
J. Salsingikar has been already deposited by the applicant Shri Suresh Mittal, Shri Ayurved 
Prachar Sanstha, Mumbai to Government vide R . B . I. Challan No.098392 dated 24th August 
2017 . The amount will be paid to Adv . Prakash J . Salsingikar after completion of the case . 


4 . The Government reserves the right to revoke/modify / annual the order without assigning 
any reasons. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. V . CHAVAN, 
Section Officer . 


भाग एक ( म. उ.वि .) -१अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १२- १८ , २०१७/ आश्विन २० - २६, शके १९३९ 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
MAHARASHTRA PUBLIC SERVICE COMMISSION 
मुख्य कार्यालय : ५ १/ २, ७ व ८वा मजला, कुपरेज टेलिफोन निगम इमारत 

महर्षी कर्वे मार्ग, कुपरेज , मुंबई ४०० ०२१. 
दूरध्वनी क्रमांक : २२७९ ५९०० , फॅक्स नं . : २२८८ ०५२४ . 
फोर्ट कार्यालय : बँक ऑफ इंडिया इमारत , ३रा माळा, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ 

दूरध्वनी : २२६७ ०२१० / १४८ / २४८ , २२१० २२२२, फॅक्स नं . : २२६७ ३९१५ 
स्वसुख निरभलाधः 
विधने लोकोतो ई-मेल : sec. mpsc @ maharashtra. gov.in वेबसाईट : www. mpsc .gov.in 

https: / /mahampsc.mahaonline. gov.in 
सचिव ( गट - अ ) महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ 

धारिका क्रमांक : २१९०( ३ ) ५१५७/ पंधरा 

जाहिरात क्र . ६४ / २०१७ 
आयोगामार्फत महाराष्ट्र शासनाच्या मराठी भाषा विभागांतर्गत सचिव ( गट - अ), महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ या 
पदाच्या १ जागेसाठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत . या पदासाठी खालील अटी व अर्हतांची पूर्तता करणारे उमेदवार 
अर्ज करू शकतात : 

२. उपलब्ध पदसंख्या : - १ 
जात प्रवर्ग अ. जा . अ . ज . वि . जा . भ . ज . भ . ज . भ . ज . वि . मा . प्र . इ. मा . व . एकूण अमागास एकूण 
( अ ) ( ब ) ( क ) ( ड ) 

मागासवर्गीय 
_ - - - - 

- - १ १ 
रिक्त जागांचे प्रवर्गनिहाय सामाजिक / समांतर आरक्षणाचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे . 


पदे 


सर्वसाधारण 


( अ ) महिला ( ३० % ) 
( ब) खेळाडू ( ५ % ) - 

२ . १ वर नमूद केलेल्या पदसंख्येत व आरक्षणामध्ये शासनाच्या सूचनेनुसार बदल होण्याची शक्यता आहे . 

२. २ मराठी भाषा विभाग, शासन निर्णय क्र . अपंग - २०१७/ प्र.क्र . ३८ / आस्था २, दिनांक ८ मार्च २०१७ च्या अनुषंगाने ( अ) क्षीणदृष्टी 
( Low Vision ) आणि ( ब ) श्रवणशक्तीतील दोष , ( Hearing Impairment ) ( क ) चलनवलन विषयक विकलांगता किंवा मेंदुचा अर्धांगवायू 
( Locomotor Disability or cerebral palsy ) प्रवर्गाचे विकलांग असलेले उमेदवार प्रस्तुत पदासाठी अर्ज करण्यासाठी पात्र आहेत , 
तथापि विकलांग वर्गवारीसाठी पद आरक्षित नाही . 

३. वेतनश्रेणी : रु . १५, ६०० - ३९, १०० , ग्रेड पे रु . ६, ६०० अधिक इतर भत्ते 
४. पात्रता विषयक अटी : 
४. १ उमेदवार भारतीय नागरिक असावा. 
४ . २ वय - ( १) दिनांक १ जानेवारी २०१८ रोजी ४५ वर्षांपेक्षा जास्त नसावे. 
४ . ३ अगोदर पासून शासन सेवेत कार्यरत असलेल्या उमेदवारांच्या बाबतीत कमाल वयोमर्यादा ५ वर्षापर्यंत शिथिल करण्यात येईल . 
४ . ४ : शैक्षणिक अर्हता - The candidate must , 

in Marathi or Sanskrit subject with at least fifty -five percent marks. 
( ii) Possess a Master s Degree in Marathi or Sanskrit subject with at least fifty -five percent 
marks . 

AND THEREAFTER 
४ . ५ : अनुभव - ( i ) have practical experience of working in administrative or executive post 

in a responsible position for a minimum period of five years . 
४.६ – “ जबाबदारीच्या दर्जाच्या ” या शब्दप्रयोगामध्ये शासनामधील किंवा सरकारी क्षेत्रातील संस्था किंवा परिसंस्था यामधील वेतनबँड 
पी . बी .- २ , रुपये ९, ३०० - ३४ ,८०० ग्रेड पे रुपये ४ , ४०० किंवा त्यापेक्षा जास्त वेतनबँड व ग्रेड पे मधील राजपत्रित पद असे अपेक्षित 
आहे. तसेच यामध्ये सदर वेतनबँड व ग्रेड पे मधील पदाशी समकक्षता सुनिश्चित करण्यात येईल असा अन्यक्षेत्रातील पदाचा देखील समावेश 
राहील . 

४ . ७ शासन निर्णय , सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्रक क्र . एसआरव्ही २००२/ १२२० / १२, दिनांक २७ नोव्हेंबर २००२ अन्वये विहित 
केलेले संगणक हाताळण्याबाबतचे प्रमाणपत्र धारण करणे आवश्यक . 


sess 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -मध्य उप- विभाग, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १२ -१८, २०१७/ आश्विन २० - २६ , शके १९३९ ५ । 
४.८ : परिविक्षाधीन कालावधी २ वर्षे राहील . 

५ . प्रस्तुत जाहिरातीमध्ये नमूद केलेली शैक्षणिक अर्हता, अनुभव इ. अर्हता किमान असून , किमान अर्हता धारण केली म्हणून उमेदवार 
मुलाखतीस बोलविण्याकरिता पात्र असणार नाही . जाहिरातीस अनुसरून प्राप्त झालेल्या अर्जाची संख्या वाजवी प्रमाणापेक्षा जास्त असेल 
आणि अर्ज सादर केलेल्या सर्व पात्र उमेदवारांच्या मुलाखती घेणे सोईस्कर नसल्यास मुलाखतीसाठी उमेदवारांची संख्या मर्यादित करण्याच्या 
दृष्टीने जाहिरातीत दिलेल्या शैक्षणिक अर्हता आणि / अथवा अनुभव यापेक्षा जादा शैक्षणिक अर्हता / अनुभव किंवा अन्य योग्य निकष याच्या 
आधारे निकष निश्चित करून अथवा चाळणी परीक्षेद्वारे मुलाखतीस पात्र उमेदवारांची संख्या मर्यादित करण्यात येईल . चाळणी परीक्षा घेण्याचे 
निश्चित झाल्यास , अर्हता आणि / अथवा अनुभव शिथिल केला जाणार नाही . चाळणी परीक्षेचा अभ्यासक्रम, परीक्षेचे माध्यम व इतर बाबी 
आयोगाच्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात येतील . प्रस्तुत जाहिरातीमध्ये भरतीसंदर्भातील संक्षिप्त तपशील दिलेला आहे . अर्ज करण्याची पद्धत , 
आवश्यक अर्हता, आरक्षण , वयोमर्यादा, शुल्क , निवडीची सर्वसाधारण प्रक्रिया , परीक्षा योजना, अभ्यासक्रम , इत्यादीबाबतच्या सविस्तर 
तपशीलासाठी आयोगाच्या www. mpsc. gov.in या वेबसाईटवरील सरळसेवा भरती अंतर्गत “ उमेदवारांना सर्वसाधारण सचना " मध्ये 
उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या माहितीचे कृपया अवलोकन करावे. आयोगाच्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आलेली माहिती व जाहिरात 
अधिकृत समजण्यात येईल . 

६. जे उमेदवार चुकीची माहिती सादर करतील त्यांना या व पुढील सर्व निवडीसाठी अपात्र ठरविण्यात येईल . 

७. कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या . - प्रस्तुत पदाच्या कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या याबाबतचा तपशील आयोगाच्या www. mpsc. gov.in या 
वेबसाईटवर उपलब्ध आहे . 

८. शुल्क : रु. ५२४ . 
८. १ मागासवर्गीय उमेदवार वयोमर्यादेत बसत असल्यासच अर्ज करू शकतील . 
९. अर्ज करण्याची पद्धत . 
९.१ प्रस्तुत परीक्षेसाठी अर्ज फक्त ऑनलाईन पद्धतीने स्वीकारण्यात येतील . इतर कोणत्याही प्रकारे अर्ज स्वीकारण्यात येणार नाहीत . 

९.२ पात्र उमेदवारांला वेब - बेस्ड ( Web-based) ऑनलाईन अर्ज https: / / mahampsc. mahaonline. gov.in या वेबसाईटद्वारे 
दिनांक २९ सप्टेंबर २०१७ ते दिनांक २३ ऑक्टोबर २०१७ या कालावधीत सादर करणे आवश्यक राहील . 

९. ३ ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करण्याच्या सविस्तर सूचना आयोगाच्या https:/ / mahampsc. mahaonline. gov.in तसेच 
www. mpsc. gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत . 

९. ४ विहित पद्धतीने आयोगास अर्ज सादर केल्यानंतर परीक्षा शुल्क भरल्याशिवाय अर्ज विचारात घेतला जाणार नाही. 
९. ५ आयोगाने निश्चित केलेले परीक्षा शुल्क खालील पद्धतीने भरता येईल : 

(१) भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चलनाद्वारे , (२ ) नेटबँकींग , (३ ) डेबीट कार्ड, ( ४ ) क्रेडीट कार्ड , ( ५ ) संग्राम केंद्र / सीएससी 
( नागरिक सेवा केंद्र). 

९. ६ https :/ / mahampsc . mahaonline.gov.in येथे संग्राम केंद्र ( ग्रामपंचायतींमध्ये ) आणि सीएससी ची सूची उपलब्ध आहे. 
९. ७ परीक्षा शुल्काचा भरणा करण्याकरिता उमेदवारांनी खाली नमूद केलेल्या पद्धतीचा अवलंब करावा : 
( १) शुल्क भरण्याकरिता मुख्य पृष्ठाच्या डाव्या भागावरील “ माझे खाते ” या लिंकवर क्लिक करावे. 

( २) “ माझे खाते ” या लिंकवर क्लिक केल्यानंतर उमेदवाराने अर्ज केलेल्या पदांची यादी शुल्क भरल्याच्या / न भरल्याच्या नोंदीसह 
दिसेल . ज्या पदासमोर — Unpaid असे लिहिलेले असेल , त्या ठिकाणी — Pay Now अशी लिंक उपलब्ध असेल . 

(३ ) “ Pay Now ” या लिंकवर क्लिक केल्यानंतर ३ पर्याय उपलब्ध होतील. - (१ ) ऑनलाईन पेमेंट , (२) नागरी सुविधा 
केंद्र, ( ३ ) चलनाद्वारे . 
___ ( ४ ) उमेदवार क्रेडीट कार्ड, डेबीट कार्ड अथवा नेटबँकिंगच्या सहाय्याने ऑनलाईन पेमेंट करू शकतील . 

(५ ) नागरी सुविधा केंद्र हा पर्याय निवडल्यास, उपलब्ध होणाऱ्या पावतीची प्रत घेऊन नागरी सुविधा केंद्र अथवा संग्राम केंद्रात 
जाऊन शुल्काचा भरणा केला जाऊ शकतो. उपरोक्त कार्यवाही अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकापूर्वी पूर्ण करणे आवश्यक राहील . 

( ६ ) उमेदवाराने चलनाद्वारे हा पर्याय निवडल्यास, उपलब्ध होणाऱ्या चलनाची प्रत घेऊन भारतीय स्टेट बँकेच्या कोणत्याही शाखेत , 
बँकेच्या कार्यालयीन वेळेत शुल्काचा भरणा केला जाऊ शकतो. 
( ७ ) ज्या उमेदवारांना भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चलनाद्वारे शुल्क भरावयाचे आहे असे उमेदवार अर्ज सादर केल्याच्या दोन तासानंतर 

रणाऱ्या उमेदवारांनी त्यापुढील कामकाजाच्या दिवशी बँकेच्या कार्यालयीन वेळेत परीक्षा शुल्क भरणे 
आवश्यक आहे . 

१० . चाळणी परीक्षा घ्यावयाचे ठरल्यास सदर परीक्षेच्या अर्ज स्वीकारण्याच्या अंतिम दिनांकानंतर व परीक्षेपूर्वी ७ दिवस अगोदर 
उमेदवारास प्रवेशप्रमाणपत्र त्याच्या प्रोफाईलद्वारे उपलब्ध करून देण्यात येईल . त्याची प्रत उमेदवाराने चाळणी परीक्षेपूर्वी डाऊनलोड करून 
घेणे व परीक्षेच्यावेळी सादर करणे आवश्यक आहे . 


६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - मध्य उप - विभाग, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १२- १८ , २०१७/ आश्विन २० - २६, शके १९३९ 

११. चाळणी परीक्षेच्या वेळी उमेदवाराने प्रवेश प्रमाणपत्र आणणे सक्तीचे आहे . त्याशिवाय चाळणी परीक्षेस प्रवेश दिला जाणार नाही. 

१२. मुलाखतीसाठी अर्हताप्राप्त ठरलेल्या उमेदवारांना, मुलाखतीचे वेळी सर्व मूळ प्रमाणपत्रे सादर करणे बंधनकारक आहे. सदर मूळ 
प्रमाणपत्रे मुलाखतीच्यावेळी सादर न केल्यास अथवा ती योग्य नसल्यास मुलाखत घेण्याचे नाकारले जाईल याची कृपया नोंद घ्यावी. 

१३ . चाळणी परीक्षा झाल्यास त्या परीक्षेचे गुण व मुलाखतीचे गुण एकत्रितरित्या विचारात घेऊन तर चाळणी परीक्षा न झाल्यास 
केवळ मुलाखतीच्या गुणांच्या आधारे उमेदवाराची शिफारस करण्यात येईल . 

१४ . आयोगाच्या कार्यालयात , परीक्षा कक्षात, परीक्षा केंद्राच्या परिसरात तसेच मुलाखतीच्या वेळी मोबाईल फोन अथवा इतर कोणत्याही 
प्रकारची इलेक्ट्रॉनिक साधने आणण्यास व वापरण्यास सक्त मनाई आहे . 

१५ . विहित पद्धतीने अर्ज सादर करून ऑनलाईन शुल्क भरण्याची, तसेच स्टेट बँकेमध्ये परीक्षा शुल्क भरण्याकरिता चलनाची प्रत 
घेण्याची कार्यवाही दिनांक २३ ऑक्टोबर २०१७ रोजी २३- ५९ वाजेपर्यंत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर सदर वेबलिंक बंद 
होईल . 

१६. चलनाद्वारे परीक्षा शुल्क भरावयाचे झाल्यास भारतीय स्टेट बँकेमध्ये दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१७ पर्यंत बँकेच्या कार्यालयीन 
वेळेत भरणे बंधनकारक आहे. विहित दिनांकानंतर परीक्षा शुल्क भरल्यास वैध मानले जाणार नाही, तसेच परीक्षा शुल्काचा परतावाही केला 
जाणार नाही. 


मुंबई , 
दिनांक २९ सप्टेंबर २०१७. 


राजन बा . खोत , 

उप सचिव, 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग . 


THE COMMISSIONER OF POLICE , THANE 

NOTIFICATION 
MAHARASHTRA POLICE ACT , 1951. 

No. SB/ Communal/ 03 / 2017 . — In exercise of the powers conferred by section 36 of Maharashtra 
Police Act , 1951 ( Mah. XXII of 1951 ) . 

I, Param Bir Singh , Commissioner of Police , Thane hereby authorize all Officers incharge of 
Police Station , All Divisional Asstt. Commissioner s of Police and Zonal Dy . Commissioner s of 
Police in their respective areas of Police Commissionerate to exercise the powers under section 
36 of the Maharashtra Police Act, 1951 and the same shall remain in force from 00 -00 hours of 16th 
June 2017 to 24 -00 hours of 15th September 2017 . 
Thane , 

PARAM BIR SINGH , 
dated 14th June 2017 . 

Commissioner of Police , 

Thane City . 


DIRECTOR OF TEXTILES AND ADDITIONAL REGISTRAR , CO -OPERATIVE 
SOCIETIES , GOVERNMENT OF MAHARASHTRA , NAGPUR 

NOTIFICATION 
No .SPM / D - 6 /Regn ./4243/ 2017 . — The Director of Textiles and Additional Registrar , Co 
operative Societies , Government of Maharashtra , Nagpur , hereby certify that Sahakar Maharshi 
Dadasaheb Rawal Sahakari Sootgirni Maryadit , Rawalgaon , Dondaicha , Taluka Shindkheda , 
District Dhule has been registered under section 9 ( 1 ) of the Maharashtra Co -operative Societies 
Act , 1960 (Maharashtra Act No. XXIV of 1961). The Registration number of the society is No. DTA / 
PRG/( A ) DT - 13, dated June 2017, and the same has been classified as " Processing Society " Sub 
Class " Agricultural Processing Society " under section 12 ( 1 ) of the said Act read with Rule 10 ( 1 ) of 
the Maharashtra Co -operative Societies Rules , 1961. 
Nagpur, 

SANJAY MEENA, 
dated 6th June 2017 . 

Director of Textiles & Additional 
Registrar, Co -operative Societies , 
Government of Maharashtra , Nagpur . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -मध्य उप-विभाग , गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १२ - १८, २०१७/ आश्विन २० - २६ , शके १९३९ ७ 
जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, नाशिक यांचे कार्यालय 

आदेश 
क्रमांक वि -१/ सिन्नरतालुका नापतफेड/ क. १५६/ सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ ( १) अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , निलकंठ करे, जिल्हा उप निबंधक सहकारी संस्था, नाशिक , या आदेशान्वय सिन्नर तालुका 
नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लि ., सिन्नर , ता . सिन्नर , जि . नाशिक या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांचे व त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / 
कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१ ) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची 
विक्री करून रकमा वसूल करण्याचेनिबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ या 
कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 
अनुक्रमांक अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकाऱ्यांचा अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 

क्रमांक 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( २ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 
१ श्री . पांडुरंग विश्वनाथ करंजे एनपीटी ३० / २०१७ वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी नाशिक 

जिल्हा 


__ १. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचेपालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . 

२ . सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 
___ ३. वसुली अधिकारी यांनी दर माह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात ‘ अ-३ , अ- ४ व ब कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा 
उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या 
संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी 

४ . अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तिची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

५ . विशेष वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात 
करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही 
ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना अ-१ , अ- २ , अ-३ व अ- ४ सोबत जोडलेला आहे . 

६. मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९४२/ २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 

७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यासकिंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तिस प्रदान करण्यात येणार नाही . 

८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ / प्र. क्र . २३१ / १५ - स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन 
सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

९. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या 
शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सह . 
संस्था अधिनियम , १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे . 

१०. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी .............. सहकारी बँक / पतसंस्था ............ " 
असा फलक लावता येऊ शकेल. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १२ - १८ , २०१७/ आश्विन २० -२६, शके १९३९ 

११. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 

१२ . वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुलीदाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही . 

१३. सोबतच्या यादी प्रमाणे सर्व प्रकरणामध्ये जंगम जप्ती , स्थावर जप्ती , अपसेट प्राईज मंजुरी, ज्हिर लिलाव व कलम १०० / ८५ अन्वयेची 
कार्यवाही हि माहे डिसेंबर २०१७ अखेर पुर्ण करण्यात यावी. सदर मुदतीत उक्त कार्यवाही पुर्ण न केल्यास आपणास दिनांक १ एप्रिल २०१८ पासुन 
पुढील कालावधीसाठी कलम १५६ चे अधिकार प्रदान करण्यात येणार नाही याची गांभीर्याने नोंद घ्यावी व त्याची सर्वस्वी जबाबदारी हि आपली 
राहिल . 


नाशिक, 
दिनांक १० जुलै २०१७. 


निलकंठ करे , 
जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 

नाशिक . 


जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक 

आदेश 
क्रमांक वि- १/ गोदामृतक्रेसो/ क. १५६/ सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ ( १) अन्वये मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , निलकंठ करे , जिल्हा उप निबंधक सहकारी संस्था, नाशिक , या आदेशान्वय गोदामृत अर्बन को - ऑप . 
क्रेडिट सोसायटी लि . नाशिक , ता . जि . नाशिक या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांचेव त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल 
करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ या कालावधीकरिता प्रदान 
करीत आहे : 
अनुक्रमांक अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकाऱ्यांचा अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचेनाव 

क्रमांक 
( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
१ श्री . अजय भिला शेंडे एनपीटी ३५ / २०१७ वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी नाशिक 

जिल्हा 


अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चेनियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचेपालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात अ- ३ , अ- ४ व ब कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा 
उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या 
संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तिची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

५ . विशेष वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात 
करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही 
ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना अ- १ , अ- २ , अ - ३ व अ- ४ सोबत जोडलेला आहे . 


सन राजपत्र 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १२- १८ , २०१७/ आश्विन २०- २६, शके १९३९ ९ 

६. मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९४२ /२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 

७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तिस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/ प्र. क्र . २३१ / १५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन 
सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

९. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या 
शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सह . 
संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे. 

१०. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी .............. सहकारी बँक / पतसंस्था ............ " 
असा फलक लावता येऊ शकेल . 

११ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 

१२ . वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही . 

१३. सोबतच्या यादी प्रमाणे सर्व प्रकरणामध्ये जंगम जप्ती, स्थावर जप्ती, अपसेट प्राईज मंजुरी, जाहिर लिलाव व कलम १०० /८५ 
अन्वयेची कार्यवाही हि माहे डिसेंबर २०१७ अखेर पूर्ण करण्यात यावी. सदर मुदतीत उक्त कार्यवाही पूर्ण न केल्यास आपणास दिनांक १ एप्रिल 
२०१८ पासुन पुढील कालावधीसाठी कलम १५६ चे अधिकार प्रदान करण्यात येणार नाही याची गांभीर्याने नोंद घ्यावी व त्याची सर्वस्वी जबाबदारी 
हि आपली राहिल . 


नाशिक , 
दिनांक १८ सप्टेंबर २०१७ . 


निलकंठ करे , 
जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 

नाशिक . 


भाग एक ( म. उ.वि .) - २ 


१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १२- १८, २०१७/ आश्विन २० - २६ , शके १९३९ 

THE CHIEF METROPOLITAN MAGISTRATE , MUMBAI 
No. CMM / A - 185 /Leave /40 / 2017 . — The Chief Metropolitan Magistrate , Mumbai, is pleased to 
grant the following Judicial Officers leave for the period mentioned against their names : 


Sr. No. Name and Designation 

Period of leave 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 
1. Shri J . C . Dhengale , 

. . 4 days Earned Leave from 4th September 2017 
Metropolitan Magistrate , 

to 7th September 2017 with permission to 
16th Court, Ballard Pier , Mumbai. leave Head Quarter . 
Shri M . P . Bhavsar, 

. . 3 days Commuted Leave from 19th September 
Metropolitan Magistrate 

2017 to 21st Septemeber 2017 . 
30th Court, Kurla , Mumbai. 
3. Shri S . B . Dige, 

3 days Earned Leave from 20th September 2017 
Metropolitan Magistrate 

to 22nd September 2017 with permission to 
44th Court, Andheri, Mumbai. 

suffix 4th Saturday and Sunday on 23rd 
September 2017 and 24th September 2017 

respectively . 
4 . Ms. K . K . Shah , 

. . one day Earned Leave on 30th August 2017 . 
Metropolitan Magistrate , 

45th Court, Kurla , Mumbai. 
5 . Ms. K . K . Shah , 

. . one day Earned Leave on 20th September 2017 . 
Metropolitan Magistrate , 

45th Court, Kurla , Mumbai. 
6 . Shri P . H . Karve , 

. . one day Earned Leave on 30th August 2017 . 
Metropolitan Magistrate , 

67th Court, Borivali , Mumbai. 
7 . Shri H . L . Manwar , 

. . 4 days Earned Leave from 19th September 2017 
Metropolitan Magistrate, 

to 22nd Septemeber 2017 with permission to 
68th Court , Borivali, Mumbai. 

suffix 4th Saturday and Sunday on 23rd 
September 2017 and 24th September 2017 
respectively and also with permission to leave 
Head Quarter from 18th September 2017 

(A . O . H .) till 25th September 2017 (B . O . H .). 
8 . Shri A . A . Panchbhai, 

. 3 days Earned Leave from 18th September 2017 
Metropolitan Magistrate , 

to 20th Septemeber 2017 with permission to 
Rly . Mobile Court, Andheri, Mumbai. prefix Sunday on 17th September 2017 . 


On return from leave the abovementioned Judicial Officers are re -posted to their respective 
posts . 


Certified under rule 39 exception 2 ( 2 ) (b ) (i) of M . C . S . (pay) Rules, 1981 that above Judicial 
Officers would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on 
leave during the above period . 


Mumbai, 
dated the 29th Septemeber 2017 . 


S . K . YADAV , 
Chief Metropolitan Magistrate , 

Esplanade , Mumbai. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १२ -१८, २०१७/ आश्विन २० -२६, शके १९३९ ११ 

संकीर्ण अधिसूचना 
THE HIGH COURTAT BOMBAY 

ORIGINAL SIDE 
No. P & E / 371/ 2017 . - Smt. S . K . Dighe, Accounts Officer, High Court, Bombay is granted Earned 
Leave for 26 days from 8th May , 2017 to 2nd June , 2017 . 

Certified that Smt. S . K . Dighe, would have continued to act as Accounts Officer , High Cour 
Original Side , Bombay , had she not proceeded on leave during the above period . 

( 2 ) 
No. P & E /372 / 2017. - Smt. S . A . Pagedar , 2nd Assistant Master, High Court, Bombay is granted 
Earned Leave for 4 days from 12th April 2017 to 15th April 2017. 

Certified that Smt. S . A . Pagedar, would have continued to act as 2nd Assistant Master, High 
Court , Original Side, Bombay, had she not proceeded on leave during the above period . 


Coure, original Side, Bombay,had she not procede 


( 3 ) 


No. P & E /373 /2017 . - Shri. A . J. Kesarkar , 3rd Assistant Master, High Court , Bombay is 
granted Earned Leave for 2 days from 18th May 2017 to 19th May 2017 . 

Certified that Shri. A . J . Kesarkar , would have continued to act as 3rd Assistant Master , 
High Court, Original Side , Bombay , had he not proceeded on leave during the above period . 

And 
No . P & E / 374 / 2017 . — Shri. A . J. Kesarkar , 3rd Assistant Master, High Court, Bombay is 
granted Earned Leave for 8 days from 24th May 2017 to 31st May 2017 . 

Certified that Shri. A . J. Kesarkar , would have continued to act as 3rd Assistant Master , 
High Court , Original Side, Bombay , had he not proceeded on leave during the above period . 

(4 ) 
No. P & E / 375 / 2017 . — Shri . M . M . Kurlekar, Associate, High Court, Bombay is granted Earned 
Leave for 19 days from 15th May 2017 to 2nd June 2017 . 

Certified that Shri . M . M . Kurlekar , would have continued to act as Associate, High Court, 
Original Side , Bombay , had he not proceeded on leave during the above period . 

(5 ) 
No. P & E /376 / 2017 . - Smt. V . N . Ubale, Associate , High Court, Bombay is granted Earned 
Leave for 3 days from 30th March 2017 to 1st April 2017 . 

Certified that Smt. V . N . Ubale , would have continued to act as Associate , High Court , Original 
Side, Bombay, had she not proceeded on leave during the above period . 

(6 ) 
No . P & E / 377 /2017 . — Shri P . V . Tawade , Associate , High Court , Bombay is granted Commuted 
Leave for 3 days from 3rd May 2017 to 5th May 2017 . 

Certified that Shri P . V . Tawade , would have continued to act as Associate , High Court, 
Original Side , Bombay, had he not proceeded on leave during the above period . 


Original side, thombay, had he thout 
Leave P & E(378/2012. Shri:D:20.1 Choudhari, As 


( 7 ) 


No. P & E / 378 / 2017 . - Shri D . S . Choudhari, Associate , High Court , Bombay is granted Earned 
Leave for 3 days from 26th April 2017 to 28th April 2017 . 

Certified that Shri D . S . Choudhari, would have continued to act as Associate, High Court, 
Original Side , Bombay , had he not proceeded on leave during the above period . 

(8 ) 
No. P & E / 379 /2017 . — Shri K . G . Jahagirdar, Private Secretary to Hon ble Judge , High Court, 
Bombay is granted Commuted Leave for 2 days from 20th April 2017 to 21st April 2017 . 

Certified that Shri K . G . Jahagirdar , would have continued to act as Private Secretary , High 
Court, Original Side, Bombay , had he not proceeded on leave during the above period . 
भाग एक ( म. उ.वि . ) - २अ 


१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १२- १८, २०१७/ आश्विन २० - २६ , शके १९३९ 

( 9 ) 
No. P & E /380 / 2017 . - Smt. A . S . Talwalkar, Private Secretary to Hon ble Judge , High Court, 
Bombay is granted Earned Leave for 19 days from 8th May 2017 to 26th May 2017. 

Certified that Smt. A . S . Talwalkar , would have continued to act as Private Secretary, High 
Court , Original Side , Bombay , had she not proceeded on leave during the above period . 

( 10 ) 
No. P & E / 381/ 2017 . — Shri I. S . Mashal, Private Secretary to Hon ble Judge, High Court , Bombay 
is granted Earned Leave for 2 days from 3rd May 2017 to 4th May 2017 . 

Certified that Shri I. S . Mashal, would have continued to act as Private Secretary , High Court , 
Original Side , Bombay, had he not proceeded on leave during the above period . 

( 11) 
No. P & E / 382/ 2017 . — Shri S . M . Gulekar, Master (Adm .), High Court, Bombay is granted 
Earned Leave on Medical ground for 6 days from 10th April 2017 to 15th April 2017 . 

Certified that Shri S . M .Gulekar, would have continued to act as Master (Adm .), High Court, 
Original Side, Bombay , had he not proceeded on leave during the above period . 

( 12 ) 
No. P & E / 383/ 2017 . - Shri S . J. Lopes, Master (Adm .), High Court, Bombay is granted Earned 
Leave for 16 days from 11th May , 2017 to 26th May 2017 . 

Certified that Shri S . J. Lopes , would have continued to act as Master (Adm .), High Court , 
Original Side, Bombay , had he not proceeded on leave during the above period . 


Bombay , 
dated 7th June 2017 . 


S . P . TAVADE , 
Registrar , (Original Side ), 

High Court , Bombay. 


संकीर्ण अधिसूचना 
THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 
No. A - 3902 /2017/ 2048 . — The High Court has been pleased to make the ranking of the Judicial 
Officers in the order as shown herein below : 
Name and Present Posting 

New Posting 
1 . Shri B . N . Chikane, 

6th Joint Civil Judge, Senior Division and 
7th Joint Civil Judge , Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate , 
Additional Chief Judicial Magistrate , Ahmednagar vice Shri P . P . Kestikar 
Ahmednagar . 

appointed as Secretary , District Legal 

Services Authority , Ahmednagar . 
2. Smt. K . P . Rathore , 

7th Joint Civil Judge , Senior Division and 
8th Joint Civil Judge , Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate , 
Additional Chief Judicial Magistrate , Ahmednagar vice Shri B . N . Chikane . 

Ahmednagar . 
3 . Shri P . P . Modi, 

8th Joint Civil Judge , Senior Division and 
9th Joint Civil Judge , Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate , 
Additional Chief Judicial Magistrate , Ahmednagar vice Smt. K . P . Rathore . 
Ahmednagar . 
Shri G . V . Deshpande , 

9th Joint Civil Judge, Senior Division and 
10th Joint Civil Judge , Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate , 
Additional Chief Judicial Magistrate , Ahmednagar vice Shri P . P . Modi. 
Ahmednagar. 


भाग एक ( म.उ.वि .)- २ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -मध्य उप-विभाग , गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १२ - १८, २०१७/ आश्विन २० - २६ , शके १९३९ 


१३ 


5 . 


Name and Present Posting 
Shri N . G . Shukla , 
2nd Joint Civil Judge , Senior Division 
and Additional Chief Judicial Magistrate , 
Akola . 


New Posting 
Joint Civil Judge , Senior Division and 
Additional Chief Judicial Magistrate , 
Akola vice Shri S . P . Pol appointed as 
Secretary , District Legal Services Authority , 
Akola . 
2nd Joint Civil Judge , Senior Division and 
Additional Chief Judicial Magistrate, 
Akola vice Shri N . G . Shukla . 


3rd Joint Civil Judge , Senior Division and 
Additional Chief Judicial Magistrate , 
Akola vice Smt. P . D . More . 


6 . Smt. P . D . More, 

3rd Joint Civil Judge , Senior Division 
and Additional Chief Judicial Magistrate , 

Akola . 
7. Smt. H . A . Ansari, 

4th Joint Civil Judge , Senior Division 
and Additional Chief Judicial Magistrate , 
Akola . 
Shri A . P . Kokare , 
5th Joint Civil Judge , Senior Division 
and Additional Chief Judicial Magistrate , 
Akola . 
Smt. K . R . Rajput, 
3rd Joint Civil Judge, Senior Division 
and Additional Chief Judicial Magistrate, 
Dhule . 


4th Joint Civil Judge , Senior Division and 
Additional Chief Judicial Magistrate , 
Akola vice Smt. H . A . Ansari. 


9 . 


2nd Joint Civil Judge , Senior Division and 
Additional Chief Judicial Magistrate , 
Dhule vice Shri Jaheer Abbas Abubaker , 
Shaikh appointed as Secretary , District Legal 
Services Authority , Dhule and Nandurbar. 


10 . Shri L . S . Padhen , 

6th Joint Civil Judge , Senior Division and 
7th Joint Civil Judge , Senior Division Additional Chief Judicial Magistrate , 
and Additional Chief Judicial Magistrate , Jalgaon , vice Shri K . H . Thombre , appointed 
Jalgaon . 

as Secretary , District Legal Services 

Authority , Jalgaon . 
11. Shri N . S . Momin , 

Chief Judicial Magistrate , Nanded vice 
Joint Civil Judge , Senior Division 

Shri D . T . Vasave , appointed as Secretary , 
and Additional Chief Judicial Magistrate , District Legal Services Authority , Nanded . 

Nanded . 
12 . Smt. S . N . Sachdeo , 

Joint Civil Judge , Senior Division and 
2nd Joint Civil Judge, Senior Division Additional Chief Judicial Magistrate , 
and Additional Chief Judicial Magistrate , Nanded vice Shri N . S . Momin . 

Nanded . 
13 . Shri S . R . Narwade , 

2nd Joint Civil Judge , Senior Division and 
3rd Joint Civil Judge , Senior Division Additional Chief Judicial Magistrate , 
and Additional Chief Judicial Magistrate , Nanded vice Smt. S . N . Sachdeo . 

Nanded . 
14 . Shri N . S . Nisal, 

3rd Joint Civil Judge , Senior Division and 
4th Joint Civil Judge , Senior Division Additional Chief Judicial Magistrate , 
and Additional Chief Judicial Magistrate , Nanded vice Shri S . R . Narwade . 
Nanded . 


Bombay , 
dated 19th June 2017 . 


PUSHPA V . GANEDIWALA , 

Registrar General. 


१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १२- १८, २०१७/ आश्विन २० - २६ , शके १९३९ 

नागरी नेमणुका 
विभाग प्रमुख आणि इतर सर्व संबंधित अधिकारी यांना कळविण्यात येते की , राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या रजा, बदल्या , 
नेमणुका, शक्ती आणि त्यांच्या इतर वैयक्तिक बाबी यासंबंधीचे आदेश शासनाकडून राजपत्राच्या या भागात अधिसूचनांच्या 
स्वरूपात प्रकाशित केले जातात ; त्यामळे वरील बाबीसंबंधी सर्व संदर्भ निकालात निघाले आहेत असे समजण्यात यावे. अशा 
अधिसूचनांमुळे त्यांच्या दुय्यम अधिकाऱ्यांची कार्यमुक्ती व तत्सम बाबी यासंबंधी आनुषंगिक आदेश काढणे आवश्यक असल्यास 
राजपत्र मिळाल्यानंतर त्यांनीच ते काढले पाहिजेत . कारण शासनाकडून इतर कोणतेही आदेश काढले जाणार नाहीत . 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २८ सप्टेंबर २०१७ 

अधिसूचना 

क्रमांक एईओ.१११७ /प्र.क्र १८ / २०१७/ दहा 
१. श्री . मिलिंद म्हैसकर, भा .प्र. से. ( महा : आरआर : १९९२) मा . मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई यांची बदली उपाध्यक्ष व 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, म्हाडा, मुंबई या पदावर ते पद प्रधान सचिव श्रेणीत उन्नत करून करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार 
दिनांक १३ जून २०१७ ( मध्यान्हपूर्व) पासून स्वीकारला आहे. 

२. श्री . एस. एम .केंद्रेकर , भा .प्र. से. ( महा : नॉन -एसीएस : २००२ ) आयुक्त , कृषी, पुणे यांची बदली आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे या 
पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१७ ( मध्यान्होत्तर ) पासून स्वीकारला आहे . 

३. विदेशी प्रशिक्षणावरून परत आल्यानंतर डॉ. संजीव कुमार , भा.प्र.से. ( महा : आरआर : २००३ ) यांचीनियुक्ती आयुक्त ( कु .क .) व 
संचालक , राष्ट्रीय आरोग्य अभियान , मुंबई या पदावर ते पद निवड श्रेणीत अवनत करून करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक 
१३ सप्टेंबर २०१७ ( मध्यान्हपूर्व) पासून स्वीकारला आहे . 

४ . श्री . किरण गित्ते, भा .प्र. से. ( महा : एमटी : २००५ ) जिल्हाधिकारी, अमरावती यांची बदली महानगर आयुक्त , पुणे महानगर क्षेत्र विकास 
प्राधिकरण , पुणे या पदावर ते पद कनिष्ठ प्रशासकीय श्रेणीत अवनत करून करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक २ मे २०१७ 
( मध्यान्होत्तर ) पासून स्वीकारला आहे . 
___ ५ . श्री . सचिंद्र प्रताप सिंह, भा. प्र. से . ( महा : आरआर : २००७ ) जिल्हाधिकारी , यवतमाळ यांची बदली आयुक्त , कृषी, पुणे या पदावर ते पद 
वरिष्ठ समय श्रेणीत अवनत करून करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१७ ( मध्यान्होत्तर ) पासून स्वीकारला 
आहे . 

६. डॉ. आर. बी. देशमुख, भा.प्र. से. ( महा : एससीएस : २००८ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद , सातारा यांची बदली 
जिल्हाधिकारी , यवतमाळ या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ११ सप्टेंबर २०१७ ( मध्यान्हपूर्व) पासून स्वीकारला 
आहे . 

७. श्री . राजेश नार्वेकर , भा .प्र . से. ( महा : एससीएस : २००९ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद , रायगड, यांची बदली सह सचिव , 
मा . मुख्यमंत्री सचिवालय , मंत्रालय, मुंबई या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ६ सप्टेंबर २०१७ ( मध्यान्हपूर्व ) 
पासून स्वीकारला आहे . 

८ . श्री . सुशील खोडवेकर, भा .प्र. से . ( महा : आरआर : २०११ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी , जिल्हा परिषद , परभणी यांची बदली प्रकल्प 
संचालक , महाराष्ट्र कृषी स्पर्धात्मक प्रकल्प ( MACP), पुणे या पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ७ सप्टेंबर २०१७ 
( मध्यान्हपूर्व) पासून स्वीकारला आहे . 
___ ९. श्रीमती निधी चौधरी , भा .प्र. से. ( महा : आरआर : २०१२ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद , पालघर यांची बदली सह 
महानगरपालिका, आयुक्त , बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई या पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ३१ ऑगस्ट 
२०१७ ( मध्यान्हपूर्व) पासून स्वीकारला आहे . 
____ १० . श्री . विपीन इटणकर , भा .प्र . से. ( महा : आरआर : २०१४ ) सहायक जिल्हाधिकारी आणि प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी 
विकास प्रकल्प , एटापल्ली, गडचिरोली, यांची बदली सहायक जिल्हाधिकारी आणि प्रकल्प अधिकारी , एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प , 
गडचिरोली, जिल्हा गडचिरोली या पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक २७ 
स्वीकारला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


स . रि . बांदेकर - देशमुख, 

शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १२ -१८, २०१७/ आश्विन २० -२६, शके १९३९ १५ 

सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ३ ऑक्टोबर २०१७ 

अधिसूचना 
क्रमांक सेनिवे.१०१७ /प्र. क्र . ७९८ / १९ . या विभागातील खालील नमूद अधिकारी दिनांक ३० सप्टेंबर २०१७ ( मध्यान्होत्तर) रोजी शासन 
सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले आहेत . 
अ. क्र . 

पदनाम 
१ श्री . संजय पांडुरंग मुसळे 

कक्ष अधिकारी 


नाव 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


दीपा साळगांवकर, 


कक्ष अधिकारी. 


जलसंपदा विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ४ ऑक्टोबर २०१७ 

अधिसूचना 
क्रमांक सेनिवे. १७१७/ प्र.क्र . २०७ / आ (मंत्रालय ). – श्रीमती स्नेहल सुनिल केदारी, कक्ष अधिकारी, जलसंपदा विभाग, ह्या दिनांक ३० सप्टेंबर 
२०१७ ( मध्यान्होत्तर) रोजी शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त झाल्या आहेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


वि . का . चौधरी , 
शासनाचे अवर सचिव . 


जलसंपदा विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ४ ऑक्टोबर २०१७ 

अधिसूचना 
क्रमांक सेनिवे. १७१७ /प्र.क्र . २८७ / आ (मंत्रालय). – श्रीमती संध्या दिपक परब , कक्ष अधिकारी, जलसंपदा विभाग, ह्या दिनांक ३० सप्टेंबर 
२०१७ ( मध्यान्होत्तर ) रोजी शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त झाल्या आहेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


वि . का . चौधरी , 


शासनाचे अवर सचिव. 


भाग एक ( म. उ. वि .)- ३अ 


१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १२ - १८, २०१७/ आश्विन २०- २६, शके १९३९ 

जलसंपदा विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ६ सप्टेंबर २०१७ 

__ अधिसूचना 
क्रमांक सेवानि . २०१७ /(३३५/ २०१७) / आ .( वर्ग-१). - जलसंपदा विभागातील खालील नमूद मुख्य अभियंता, अधीक्षक अभियंता व कार्यकारी 
अभियंता ( स्थापत्य ) हे नियत वयोमान ५८ वर्षे पूर्ण केल्यामुळे दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१७ ( मध्यान्होत्तर ) रोजी सेवानिवृत्त झाले आहेत . 
अ.क्र . अधिकाऱ्याचे नाव( सर्वश्री) 

पदनाम 

जन्म दिनांक 
(१ ) ( २ ) 

( ४ ) 
___ मनोहर किसन पोकळे मुख्य अभियंता ( पा.) व सहसचिव , जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ७ ऑगस्ट १९५९ 
२ अशोक पांडुरंग पराते अधीक्षक अभियंता, लघु सिंचन ( जलसंधारण ) मंडळ , अमरावती २० ऑगस्ट १९५९ 
विजयकुमार शालीकराम बुरडे कार्यकारी अभियंता, दक्षता पथक , अमरावती 

२६ ऑगस्ट १९५९ 
रंगराव शांताराम पांडे कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे बांधकाम विभाग, रत्नागिरी ( बांधकाम ) ३१ ऑगस्ट १९५९ 
अरुण नामदेवराव इंगोले कार्यकारी अभियंता, विभागीय आयुक्त कार्यालय, नाशिक 

२८ ऑगस्ट १९५९ 


w 


< 


5 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


वि. का . चौधरी, 
शासनाचे अवर सचिव. 


कृषि , पशुसंवर्धन , दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय विस्तार भवन 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१७ 

कार्यालयीन आदेश 
क्रमांक कृपवि .८०१७/ प्र.क्र . २८ / प्रशा-१. - या विभागातील श्री . गोविंद श्रीधर पारकर, सहायक कक्ष अधिकारी यांची वयाची ५८ वर्षेपूर्ण झाली 
असल्यामुळे ते दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१७ ( मध्यान्होत्तर ) रोजी नियत वयोमानानुसार शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त होत आहेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ज्योत्स्ना अर्जुन , 
कक्ष अधिकारी, 


गृह विभाग 
हुतात्मा राजगुरू चौक , मादाम कामा मार्ग 

मंत्रालय ( मुख्य इमारत ), २ रा मजला 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २८ सप्टेंबर २०१७ 

अधिसूचना 
क्रमांक एमव्हीडी. ०९१७ / प्र. क्र . २३७ / परि - ४ .- श्री . सर्जेराव रा. शेळके , प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय , 
औरंगाबाद हे दिनांक ३० जून २०१७ रोजी शासकीय सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झालेले आहेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


द. ह. कदम , 
शासनाचे अवर सचिव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRIPARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


